मागणी क्र. बी-७, मुख्य लेखाशीर्ष क्र. ३०५१, 
बंदरे व दीपगृहे (३०५१९१०७३२) अंतर्गत 
करंजा बंदरामध्ये कॅपिटल ड्रेजिंगव्दारे गाळ 
काढण्यासाठी अनुदान वितरण करण्याबाबत 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन:- ०९१९/प्र.क्र. २७२/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०१९९ 


वाचाः- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडीई ०६०६/प्र.क्र. १२/बंदरे-२, दिनांक:- १०.१०.२००६ 
(२) वित्तीय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. ममेबो/मुकाअ/लेखा-२/३२०, दिनांक:- २९.९.२०११ 
(३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.११/प्र.क्र.९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक:- २१.९.२०११ 
शासन निर्णय :- करंजा बंदरामध्ये कॅपिटल ड्रेजिंगव्दारे गाळ काढणे या कामासाठी, " मागणी क्र. 
बी-७, लेखाशीर्ष ३०५१-बंदरे ब दीपगृहे, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) 
सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) सहाय्यक अनुदान (०१) (०५) बंदरात मोठया प्रमाणात गाळ 
उपसणी (राज्य) (योजनांतर्गत) (३०५१०७३२), ३१ सहायक अनुदान (वबेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०११-१२ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. ५.०० कोटी निधीपैकी रु. २.५० कोटी (रुपये 
दोन कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना 


बितरीत करण्यात येत आहे. 
२. हे आदेश वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अंदाज - २०.११/प्र.क्र.९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 


२१.९.२०११ अन्वये महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


1):ल.२७२ 


a . सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१११०२०१३ ०५५७००१ असा आहे. 


. , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | | 


(अं.शा. घार्गे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रतिः- र 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई | 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
नियोजन विभाग (का.१४६९१), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

त (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

(बंदरे-२) 


